महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या 
अग्निशमन विभागातील फायरमन पदाची 
भरती करताना ५ टक्के जागा होमगार्डस 
मध्ये कमीत कमी ३ वर्षे सेवा झालेल्या व 
इतर आवश्‍यक अर्हता धारण करणाऱ्या 
उमेदवारांसाठी राखीव ठेवणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: आयडीसी-२०२३/प्र.क्र.9९५/उद्योग-१४ 
मंत्रालय, मुंबई ४००००३२ 
दि. १५ सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भ-- म.ओऔ.वि.महामंडळाचे पत्र क्र. मऔविम/साप्रवि/स.से.भ/पी-६९२४७/२०२३, 
दि. २४ ऑगस्ट, २०२३. 


प्रस्तावना: 


राज्यात पुर अपघात तसेच आणीबाणीच्या प्रसंगी शासकीय यंत्रणेला होमगार्डस्‌ चे सहाय 


मिळेल. तसेच होमगार्डसना विमोचन, अग्निशमन, प्रथोमपचार तसेच अपघातात शुश्रुषा करण्याचे 


प्रशिक्षण fess असते. होमगार्डसना शासकीय सेवेतील गट “क” व गट “ड” मधील कॉन्स्टेबल, 


फायरमन, वनरक्षक यासारख्या पदांवर होमगार्डची ३ वर्षे सेवा केली त्यांना सेवेत प्राधान्य द्यावे, 


असे केंद्र शासनाचे निदेश आहेत. या पार्श्वभूमीवर कमीत कमी ३ वर्षे सेवा झालेल्या होमगार्डसना व 


फायरमन पदासाठी आव्यक शैक्षणिक, तांत्रिक व शारिरीक पात्रता पूर्ण करणाऱ्या व विहित 


वयोमर्यादेतील तसेच विहित पात्रता परिक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या होमगार्डसमधून महाराष्ट्र औद्योगिक 


विकास महामंडळाच्या अग्निशमन विभागातील “फायरमन” (अग्निशमन विमोचक) या पदाच्या 


भरतीमध्ये ५ टक्के आरक्षण ठेवावयाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अग्निशमन विभागातील “फायरमन” 


(अग्निशमन विमोचक) पदावर नियुक्‍ती करताना ५ टक्के पदे होमगार्डस मध्ये कमीत कमी ३ वर्षे 


इतकी सेवा झालेल्या व फायरमन पदासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अग्निशमन 


विभागातील अधिकारी/कर्मचारी (वर्गीकरण, सेवाभरती व पदोन्नती) विनियम-२०१३ व सुधारित 


विनियम-२०१८ नुसार आवश्‍यक शैक्षणिक, तांत्रिक व शारिरीक पात्रता पूर्ण करणाऱ्या व विहित 


वयोमर्यादेतील तसेच विहित पात्रता परिक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या होमगार्डसमधून भरण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयडीसी-२०२३/प्र.क्र.७९५/उद्योग-१४ 


प्रस्तुत शासन निर्णय गृह विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.एचजीएस/२०२३/ प्र.क्र.७३/२०२३/ 


विशा-८, दि.०६.०९.२०२३ अन्वये देण्यात आलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९१५१६४१४११११० असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशांनुसार व नावाने 


Digitally signed by KIRAN ASHOK JADHAV 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRY 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 


.20=a069b163d49daa17d1 1 6cff9328cf79c1 86f2c5007a733 
5fa7d1dae024c52fcb, postalCode=400032, st=Mah itt 


JADHAV Se क वा 
Date: 2023.09.18 12:36:27 +05'30' 
(किरण जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


) अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
) उपमहासमादेडाक होमगार्ड, महाराष्ट्र. 
४) मुख्य अग्निशमन अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
) 
) 


मा. मंत्री (उद्योग), महाराष्ट्र शासन यांचे खाजगी सचिव, मुंबई 
निवडनस्ती (उद्योग-१४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


